एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे बळकटीकरण या (१०० टक्के 
केंद्रपुरस्कृत) योजनेअंतर्गत वेतन या बाबीकरिता केंद्र व 
राज्य (५०-५०% हिस्सा तसेच वेतनाखेरीज अन्य 
बाबींसाठी १०० % केंद्र हिछ्यासाठी च्या नवीन 
लेखाशीर्षांस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. कृवपदुम-४७०११/५७/२०२३-॥॥॥७७-॥०॥२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- (१) केंद्र शासनाचे पत्र H.F.NO.9(93) PFMS/FCD/2020 Dtd.23.032024 
(२) केंद्र शासनाचे पत्र H.F.NO.-T-93093/2029-AHS_DADF, नवि दिल्ली, 
[)10.१०.१०.२०२२ 
(३) आयुकत पशुसंवर्धन,पुणे यांचे क्र.एफवायपी-२२/(२३)/तां-१/सीआर-०६/२२७०/२०२२/पसं-६, 
दिनांक ०७.११.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे बळकटीकरण या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत वेतन या उद्दिष्टाकरिता 
केंद्र व राज्य शासनाचा ५०-५० टक्के सहभाग असून उर्वरित देशांतर्गत प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, 
संगणक खर्च या उद्दिष्टांकरिता १०० टक्के केंद्र हिस्सा प्राप्त होतो. 
२. निधी वितरणासंदर्भातील सार्व.वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली संदर्भातील केंद्र शासनाने दि.१०.१०.२०२२ 
तसेच दि.२३.३.२०२१ च्या पत्रान्वये वेतन या बाबीखाली केंद्र व राज्य हिळज्यांतर्गत ५० : yo टक्के या प्रमाणात 
उपलब्ध होणाऱ्या निधी संदर्भात शासनाने PFMS प्रणालीवर दोन SLS (State Linked Scheme) तयार 
करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. 
३. सदर मार्गदर्शक सुचनानुसार तसेच नियोजन विभाग व वित्त विभागाने प्रस्तुत योजनेअंतर्गत १००% केंद्र 
हिळछ्यासाठी स्वतंत्र ळेखाशिर्षास मान्यता घेण्याबाबत सुचविल्याप्रमाणे प्रस्तुत एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे 
बळकटीकरण (ISS) या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत “वेतन” या बाबीकरीता yo टक्के केंद्र हिस्सा व ५० टक्के 
राज्य Petal दोन स्वतंत्र लेखाशिर्ष तसेच व सदर योजनेच्या वेतनेतर अन्य बाबींसंदर्भात १००% केंद्र 
हिळ्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती 


शासन निर्णय क्रमांकः HATGA-8190 99/4(9/2023-MAG-ADF2 


शासन निर्णय : - 
एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे बळकटीकरण या १००% केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत वेतन या बाबी करिता 
५०% राज्य हिळ्यासाठी व ५० % केंद्र हिऊ्यासाठीच्या दोन लेखाशिर्षांना तसेच वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य 
बाबींसाठी १०० टक्के या नवीन लेखाशिर्षास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे बळकटीकरण (५०-५० % केंद्र व राज्य हिस्सा)वेतन (११०१०४०१७१) 


मागणी क्र.डी-०४ Demand No. D-04 
२४०३- पशुसंवर्धन 2403 - Animal Husbandry or 
सॉ्यिकी 113 — Administrative Investigation and 
११३-प्रशासकीय अन्वेषण व सांख्यिकी Statistics 
(00) (04) एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे बळकटीकरण =| (01)( 05) Strengthening of — Integrated 
५०% केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) Sample Survey Scheme (50% Central 
Sais Share) (Scheme) 
संकेतांक (RYOZEYR2) CRC ( 2403 E 522) 
०१- वेतन 01 Salary 
मागणी क्र.डी-०४ Demand No. D-04 


2403 - Animal Husbandry 


४०३- पशुसंवर्धन 
sensi! 113 — Administrative Investigation and 


११३-प्रशासकीय अन्वेषण व सांख्यिकी Statistics 

(00) (०६) एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे बळकटीकरण (01)( 06) Strengthening of Integrated 
— Share) (Scheme) 

संकेतांक (2V03E43 9) CRC (2403 E531) 

०१- वेतन 01 Salary 


एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे बळकटीकरण वेतनेतर बाबीसाठी (१०० % केंद्र हिस्सा) (११०१०४००३५) 


मागणी क्र.डी ०४- Demand No. D-04 
२४०३ - पशुसंवर्धन 2403 - Animal Husbandry cet 
ts 113 - Administrative Investigation and 
993- -प्रशासकीय अन्वेषण व सांख्यिकी Statistics 
(00) (०७) एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे बळकटीकरण (01)( 07) Strengthening of Integrated 
(कार्यक्रम) Sample Survey Scheme (50% Cetral 
900% केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) Share) (Scheme) 
संकेतांक (२४०३ ५४९) CRC (2403E549 ) 


०१-वेतन 01 Salary 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-४७०११/५७/२०२३-॥॥७७-॥५॥)"२ 


४. सदर आदेश वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र.५७९/२०२३, दिनांक १२.१०.२०२३ अन्वये आणि वरिष्ठ लेखा 
अधिकारी, प्रधान महालेखाकार यांचे कार्यालय (लेखा व हकदारी)-१, महाराष्ट यांच्या अनौपचारिक पत्र 
क्र.ख.वि./चा-१/कृ.पश्ु.डे.व म.वि./युओआर-१९६/२०२२-२३/५३, दि.१९.०४.२०२३ व क्र.ख.वि./चा- 
१/कृ.पशु.डे.व म.वि./युओआर-७०/२०२३-२४/0.॥०.५६९, दि.१८.०८.२०२३ अन्वये तसेच क्र.ख.वि./चा- 
१/कृ.पशु.डे.वम.वि./युओआर-१३९/२०२३नं.९८८,दि.१८.१२.२०२३अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२२१२१८४९३९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJ] MARALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a75c41 4ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300beea7 
4bb051c4c3c90a9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

B H AG UJ | MA RA |[_ F serialNumber=5C891DA87D2A4842558454524CC1 14BA5B2F67A2A 
80796592830D345500F15CC, cn=NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 
Date: 2024.02.22 12:30:36 +05'30' 

(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१.सचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२.आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
3. महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा) /लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
४.सहआयुक्‍्त (एकात्मिक पाहणी योजन), पश्युसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे. 
५.वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
६.कक्ष अधिकारी वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ( व्यय-२/ अर्थ-१५) 
७.कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (पदु-२), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


